RNINo.MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ७ , अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


M 


महापारेषण 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


No. MSETCL / CO / P & S / Scheme - III / P.N. / 5449 


२ . 


विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र .३१२ / ऊर्जा / ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ 
( शासकीय राजपत्र , पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , 
वितरण अगर म.रा.वि. पारेषण कं . मर्या . च्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या 
माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

खालील योजना त्या भागातील अस्तित्वात असलेल्या वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नविन ग्राहकांना वीज 
पुरवठा करण्यासाठी , तसेच विद्युत निष्कासन व्यवस्था / विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 

( १ ) पालघर जिल्ह्यात ४००/२२० के.व्ही . वेळगाव जीआयएस उपकेंद्र उभारणे . ( i ) ४००/२२० के.व्ही . , ३ x १६७ रोहित्र GIS 
बे सह उभारणे -३ नं . ( ii ) ४००/२२० के.व्ही . , १४ १६७ अतिरिक्त रोहित्र GIS बे सह उभारणे -१ नं . ( iii ) प्रस्तावित ४०० के.व्ही . , 
वेळगाव उपकेंद्रासाठी , ४०० के.व्ही . GIS वाहिनी बे उभारणे -४ नं . ( iv ) प्रस्तावित ४०० के.व्ही . वेळगाव उपकेंद्रासाठी २२० के.व्ही . 
GIS वाहीनी बे उभारणे -१० नं . ( v ) प्रस्तावित ४०० के.व्ही . वेळगाव उपकेंद्रासाठी खालील वाहिनीचे काम उभारणे . ( अ ) ४०० के.व्ही . 
तारापूर - कुडूस वाहिनीच्या दोन्ही पथावर ( पथ १ व २ ) नॅरोबेस बहुपथ मनो - यावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे - ३ कि.मी. ( ब ) २२० 
के.व्ही . बोईसर ( PG ) — बोरीवली ( वरील पथ ) वाहिनीवर नॅरोबेस बहुपथ मनो - यावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे - ३ कि.मी. ( क ) 
२२० के.व्ही . डहाणू - घोडबंदर पथ १ व २ च्या दोन्ही पथावर नॅरोबेस बहुपथ मनो - यावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे - ५ कि.मी. ( ड ) 
२२० के.व्ही . डहाणू - वर्सावा ( वरील पथ ) आणि २२० के.व्ही . बोईसर ( PG ) - वर्सावा ( खालील पथ ) वाहिनीवर नॅरोबेस बहुपथ 
मनो - यावर लिलो पद्धतीने वाहिनी उभारणे - ५ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ४७७४६.५८ लाख इतका आहे . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


( २ ) अस्तित्वात असलेल्या ४०० के.व्ही . कळवा - पडघे एकपथ वाहिनीचे ( पथ I & II ) द्विपथ वाहिनी ( दोन्ही पथ ) मध्ये रुपांतर 
करणे . ( i ) ४०० के.व्ही . कळवा - पडघे पथ क्र . II एकपथ वाहिनी त्याच मार्गिकेचा वापर करून द्विपथ वाहिनी उभारणे -३० कि.मी. ( ii ) 
४०० के.व्ही . कळवा - पडघे पथ क्र . I एकपथ वाहिनी त्याच मार्गिकेचा वापर करून द्विपथ वाहिनी उभारणे -३० कि.मी. ( iii ) ४०० के.व्ही . 
कळवा - पडघे पथ क्र . II लिलो पद्धतीने आंतर जोडणी करणे - १.५ कि.मी. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ५६३४१.५२ लाख इतका आहे . 


( ३ ) ठाणे जिल्ह्यात ४००/२२० के.व्ही . कळवा जीआयएस- I उपकेंद्र उभारणे . ( i ) ४००/२२० के.व्ही . , ३ x १६७ एम.व्ही.ए. , 
रोहित्र -३ नं . , १ अतिरिक्त रोहित्र ( आयसीटी ) सोबत एच.व्ही . आणि एल.व्हि.बे सह उभारणे . ( ii ) ४०० के.व्ही . बे एकूण -४ नं . आणि 
२२० के.व्ही . बे एकूण - ८ नं . ( अ ) ४०० के.व्ही . बे -३ नं . लाईन बे आणि १ नं . इंटरकनेक्शन बे . ( ब ) २२० के.व्ही . बे - ७ नं . ( २२० के . 
व्ही . मुलूंड -I , २२० के.व्ही . मुलूंड- II , २२० के.व्ही . सालसेट- III , २२० के.व्ही . सालसेट- IV , २२० के.व्ही . सिमेंस , २२० के.व्ही . 
बोरीवली आणि २२० के.व्ही . टिफील ) वाहिनी बे आणि १ इंटरकनेक्शन बे जीआयएस- I आणि जीआयएस II उपकेंद्र दरम्यान उभारणे . 
( iii ) ४०० के.व्ही . रिअॅक्टर बे -१ नं . ( iv ) कळवा येथे प्रस्तावित जीआयएस- I करीता ४०० के.व्ही . केबलचा वापर करून ४०० के.व्ही . 
पारेषण वाहिन्यांची पुनर्रचना करणे . ( ७ ) कळवा येथे प्रस्तावित जीआयएस- I करीता २२० के.व्ही . केबलचा वापर करून २२० के.व्ही . 
पारेषण वाहिन्यांची पुनर्रचना करणे . ( vi ) भूमिगत केबलद्वारे २२० के.व्ही . वाहीन्या हलविणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च रु . ७ ९ ११४ लाख 


इतका आहे . 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे . 
याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , प्लॉट 
नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ . 


रविंद्र चव्हाण , 
संचालक ( प्रकल्प ) ( प्रभारी ) . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते 

बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्रमांक - सिडको / प्लॅनिंग / बीएन -१२४४२ 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( येथुन पुढे ' उक्त अधिनियम ' असा उल्लेख 
केलेले ) , च्या कलम ११३ च्या उप - कलम ( ३ ए ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
अधिसुचना नगरविकास , सार्वजनिक आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग क्रआरपीवी . १ ९ ७१ / १८१२४ / ११३ / ११ - डब्ल्यू , दिनांक २० 
मार्च १ ९ ७१ आणि अधिसुचना नगरविकास , सार्वजनिक आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग क्र . आरपीवी . ११७३-11 - आरपीसी , 
दिनांक १६ ऑगस्ट १ ९ ७३ , याद्वारे – शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित ( यापुढे ' महामंडळ ' असा उल्लेख 
केलेले ) नवी मुंबईतील विनिर्दिष्ट ठिकाणातील समाविष्ट उक्त क्षेत्राकरिता नवीन शहर विकास प्राधिकरण आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या उप - कलम २ मधील अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने अधिसूचना क्र . ११७५ / ३६५ / वीयुडी -५ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९ ७ ९ द्वारे मंजूर केलेल्या नवी मुंबई विकास 
आराखड्यात वेळोवेळी फेरवदल मंजूर केले आहेत . शासनाने मंजूर केलेले शेवटचे फेरवदल संदर्भ क्र . टिपीएस 
१२१८ / ३७३३ / प्र . क्र . ९ ४ / २० / नवि -१२ , दिनांक २८ जून , २०२१ अनुसार आहेत . 

आणि ज्याअर्थी , महामंडळास खारघर केली गोल्फ कोर्स लगत रहिवासाचे प्रयोजन करण्याकरीता निवासी जमीन 
वापराची आवश्यकता असल्यामुळे नवी मुंबई विकास आराखड्यात सुधारणा करावी लागत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , मंजूर नवी मुंबई विकास आराखड्यापमाणे खारघर व्हॅली गोल्फ कोर्सच्या दक्षिणेकडील जमिनीची 
भूपातळी समुद्र सपाटी पासून ३० मीटर पेक्षा जास्त असली तरी गोल्फ कोर्स लगत असल्याने रहिवासी प्रयोजनाला भरपूर वाब 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी , महामंडळाच्या खाली नमूद अनुसूचीमध्ये दर्शविलेनी नवी मुंबई विकास आराखड्यातील जमीन निवासी 
वापरासाठी विकास करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताब दिनांक 0५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या संचालक मंडळाच्या ६३१ व्या बैठकीतील 
ठराव क .१२४४२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे . 


अनुसूची 
नवी मुंबई विकास आराखडयात करण्यात येणा - या सुधारणा दर्शविणार तक्ता 

अंदाजे मंजूर विकास 

विकास 
क्षेत्रफळ आराखडयातील आराखडयात 

सुधारणा करण्यात 


विद्यमान भूवापर 


येणारा भूवापर 


१ ) निर्देशित जमिनी सभोवताल 

अ ) उत्तरेकडे २४ मी . रुंद रस्ता , खारघर केली 

गोल्फ कोर्स 
( व ) पश्चिम आणि दक्षिणेकडे प्रादेशिक उद्यान 

प्रभागातील डोंगर रांगा 
क ) पूर्वेकड़े सेक्टर -६ , खारघर , 

कॉन्व्हेंट ऑफ जीसस आणि मेरी हायस्कूल , 
२ ) क्षेत्रफळ 

उक्त उल्लेखित जमीन सर्व्हे क्र . ४५७ ( प ) , मौजे 
खारघर , तालुका पनवेल , जि . रायगड येथील असुन 
भूपातळी समुद्रसपाटी पासुन ३0 मी . पेक्षा अधिक 
आहे . 


६.५२ हेक्टर 


प्रादेशिक उद्यान प्रभाग 


निबासी 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


नोट : 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या जमिनीचे क्षेत्र व त्याची सीमा प्रत्यक्षात जागेवर तपासणी व सिमांकनानुसार राहील . 

आता म्हणूनच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या उप - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महामंडळाने याद्वारे , उक्त विकास आराखड्यामध्ये योग्यरितीने सुधारणा / फेरवदल पार पाडण्याचा त्यांचा उद्देश 
आणि अनुसूचीमध्ये उल्लेख केलेले व्याप्ती करीता सूचना प्रसिद्ध आणि निर्गमित करण्यात येत आहे . उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ च्या उप - कलम ( १ ) च्या अनुसार महामंडळाने महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या कालावधीत उक्त विनियमांमध्ये प्रस्तावित सुधारणा / फेरवदल संदर्भात जनतेकडून सूचना व आक्षेप मागविण्यात 
येत आहेत . या सूचना / हरकती महामंडळाच्या अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार ( विकास योजना ) , यांच्या ४ था मजला , सिडको 
भवन , सीवीडी - वेलापूर , नवी मुंबई ४00 ६१४ येथील कार्यालयात पोहोचल्या पाहिजेत . 
नवी मुंबई विकास आराखड्यात प्रस्तावित सुधारणा दर्शविणारा नकाशा खाली नमूद कार्यालयातील सूचना फलकावर जनतेस 
बघता येईल . 
१ ) सिडको महामंडळाच्या पंजीकृत कार्यालय , निर्मल , दुसरा मजला , नरिमन पॉईट , मुंबई ४00 0२१ . 
२ ) अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार ( विकास योजना ) , सिडको भवन , ४ था मजला , नियोजन विभाग , सीवीडी - वेलापूर , नवी 

मुंबई 
सह - संचालक , नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग , कोकण विभाग , सीवीडी - वेलापूर , नवी मुंबई ४00 ६१४ . 


४00६१४ . 


संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार 


मुंबई , 
दिनांक : ८ सप्टेंबर २०२१ . 


रविकुमार , 
अतिरिक्त 

मुख्य 

नियोजनकार ( वि.यो. ) , सिडको . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते 

बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED 


NOTICE 


No. CIDCO : PLNG / BN - 12442 


WHEREAS , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of the Section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) , designated by Notification , Urban Development , 
Public Health and Housing Department , No. RPB 1171 / 18124 / 113 / 1W , dated the 20th March 1971 , 
as amended by Notification No. 1173 / IRPC , dated the 16th August 1973 , for the area specified 
therein as the site for a new town of Navi Mumbai has appointed CIDCO " City & Industrial 
Development Corporation of Maharashtra Limited ( hereinafter referred to as " the Corporation " ) 
as the New Towns Development Authority . 

AND WHEREAS , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) of the Section 37 
of the said Act , the Government of Maharashtra has sanctioned Modifications to the Final 
Development Plan from time to time . The last Modification sanctioned by the State Government 
is vide Notification No. TPS : 1218 / 3733 / CR - 94 / 20 / UD - 12 dated 28th June , 2021 . 

AND WHEREAS , the Corporation considered it expedient to make further modifications in 
the Final Development Plan of Navi Mumbai ( hereinafter referred to as " NMDP " ) to enable 
provision of Residential land abutting Kharghar Valley Golf Course ( hereinafter referred to as 
" the land parcel " ) . 

AND WHEREAS , areas designated as Regional Park Zone ( RPZ ) in NMDP on south of Kharghar 
Valley Golf Course has potential for development as Residential Zone even if the Average Mean 
Sea Level exceeds 30m . 


AND WHEREAS , the Corporation considered it expedient and approved the proposal vide 
Resolution No. 12442 in the 6315 meeting of its Board of Directors on 5th August 2021 to utilize 
the land parcel for development under residential zone and therefore proposes suitable 
modification in the NMDP in the manner and extent specified in the Schedule . 


SCHEDULE 


Statement of proposed modification in Navi Mumbai Development Plan 


Present landuse Zone 
( As per Sanctioned DP ) 


Proposed Land 

use zone 


Location 

Approx . Area 

in Ha . 
1 ) Land bound by 
( a ) On North - 24 M wide road , 

Kharghar Valley Golf Course 
( b ) On West & South - Hills in RPZ 
( c ) On East - Sector - 6 , Kharghar , 

Convent of Jesus & Mary 

High School 
2 ) Area of Land Parcel 

6.59 
3 ) Land Parcel out of Survey no . 457 

Mouze Kharghar , Tal - Panvel , 
Dist - Raigad . AMSL more than 30m 


Regional Park Zone 


Residential Zone 


Note : The exact boundary / areas mentioned above are subject to site verification and 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


demarcation and may vary accordingly . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1 ) of the Section 37 of the 
said Act , the Corporation hereby publishes notice declaring its intention to carry out the 
Modifications to the Final Development Plan for Navi Mumbai in the manner and to the extent 
recited hereinbefore . 


In pursuance of Sub - section ( 1 ) of the Section 37 of the said Act , the Corporation invites 
suggestions / objections from any person with respect to the proposed modification not later than 
one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . 
The suggestions / objections shall reach to the office of the Additional Chief Planner ( DP ) , Planning 
Department , 4th Floor , CIDCO Bhavan , CBD - Belapur , Navi Mumbai- 400 614 . 
A Plan showing the proposed modification to the Final Development Plan for Navi Mumbai is kept 
open for inspection during office hours in - 
( i ) The Registered office of the Corporation at Nirmal , 2nd floor , Nariman Point , 

Mumbai - 400 021 
( ii ) Office of the Additional Chief Planner ( DP ) , Planning Department , 4th Floor , CIDCO Bhavan , 

CBD - Belapur , Navi Mumbai- 400 614 
( iii ) Office of the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , Konkan Bhavan , 

CBD - Belapur , Navi Mumbai - 400 614 . 


By the Order of Board of Directors of the Corporation , 


Mumbai , 
Date : 8th September 2021 . 


RAVIKUMAR , 
Additional Chief Planner ( Development Plan ) 

CIDCO Ltd. 


भाग दोन ( संकीर्ण ) –२ अ 


जिल्हा 
परिषद 
, 
नागपूर 

कृ.जिपना / वित्त / वाले / ५३ ९ ६ सन २०१ ९ -२० च्या वार्षिक लेख्यांचा जमेचा गोषवारा ( पंचायत समितीच्या जमेच्या एकत्रित रकमेसह ) अंदाजपत्रक वर्ष २०१ ९ -२० 

सन २०१ ९ -२० ची प्रत्यक्ष जमा 
जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना अभिकरण योजना 

एकुण 

जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना अभिकरण योजना 


अ.क्र . 


हिशोबाचे सदर 


एकुण 


सुरुवातीची शिल्लक 


४१६५७३५२६ 


३३०८२५५२२३ 


७८६८ ९ ५ ९ ०० 


४५११७२४६४ ९ 


१ 


अ कर 


o 


o 


O 


२ 


सामान्य उपकर 


३४२२०६२ 


३४२२०६२ 


३२४१३३६ ९ 


O 


३२४१३३६ ९ 


३ स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान 


१५०३ ९ ७२१ 


१५०३ ९ ७२ 


o 


४ 


जमिन महसूल 


१२ ९ ७०२५ 


१२ ९ ७०२५ 


१०८०४४५६ 


O 


O 


१०८०४४५६ 


O 


O 


O 


व 


५ पं.स. वाढीव उपकर हिस्सा ६ जि . प . वाढीव उपकर हिस्सा 


४१४४७५२ 


४१४४७५२ 


O 


9 


0 


o 


पं.स. प्रोत्साहनपर अनुदान 
जि . प . प्रोत्साहनपर अनुदान 


o 


o 


गुरुवार बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


९ मुद्रांक शुल्क 


१४८६४३००० 


१४८६४३००० 


३ ९ ६३८२००० 


३ ९ ६३८२००० 


१० शासनाकडून पाणी पटटी 


O 


O 


O 


११ अभिरण शुल्क 
१२ वन महसूल 


२५००००० 


२५००००० 


१२०३००० 


१२०३००० 


१३ कर व फी 


५०००००० 


५०००००० 


४८१२५६५ 


४८१२५६५ 


१४ व्याज 


३ ९ ०००००० 


३ ९ ०००००० 


१२३१७५६८ 


१२३१७५६८ 


१५३३७३२७१३ 


१५३३७३२७१३ 


१४७५१२३ ९९९ 


४७५१२३ ९९९ 


२६५०२३४७ 


४२८७५५ ९ २० 


४५५२५८२६७ 


३७१ ९९ ३१ 


४४०५७३१३५ 


४४४२ ९ ३०६६ 


८०००० 


६१५२३६१ ९ ०६ 


६१५२४४१ ९ ०६ 


१२५३७४ 


५८८१४११ ९ १० 


५८८१५३७२८४ 


१२००००० 


६०१७८१ ९ ७१ 


२१५१५५ ९ १३ 


८१८१३७८८४ 


२८८३ ९ २६ 


५६८२०५४८७ 


१ ९ ५१४८१३६ 


७६६२३७५४ ९ 


१५ सामान्य प्रशासन विभाग १६ सार्वजनिक बांधकाम १७ शिक्षण १८ सार्वजनिक आरोग्य १ ९ महिला व बालकल्याण विभाग २० ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग २१ समाज कल्याण विभाग 
२२ कृषी २३ पशुसंवर्धन 


२७७८४ ९ ४५ 


१६६१२१४१० 


१ ९ ३ ९ ०६३५५ 


U 


५८७२७१०५ 


१५८ ९९ ५७ ९ १ 


२१७७२२८ ९ ६ 


१८४८७५८५८ 


३४२५८५००० 


५२७४६०८५८ 


८०४० 


२०६ ९ ८६५५३ 


८४८७८१ ९ ४ 


२ ९ १८७२७८७ 


६२१८८७२२५ 


८४६५३००० 


७०६५४०२२५ 


६२१८८७२२५ 


३४२५८५००० 


९ ६४४७२२२५ 


६०६०००० 


४४०६५३४ ९ 


१४५१४८४१० 


१ ९ ५२७३७५ ९ / 


४०४७८१४६ 


१४२६२३ ९ २५ 


१८३१०२०७१ 


५०००० 


२०८५४३७१० 


२०८५ ९ ३७१० 


१ ९९ ६८ ९ ३१ ९ 


१ ९९ ६८ ९ ३१ ९ 


७ 


2 


अदाजपत्रक वर्ष २०१ ९ -२० 


सन २०१ ९ -२० ची प्रत्यक्ष जमा जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना अभिकरण योजना 


अ.क्र . 


हिशोबाचे सदर 


जिल्हा परिषद संस फंड हस्तांतरीत योजना 


अभिकरण योजना 


एकूण 


एकुण 


२४ पचायत 


२३७५२५५३ ॥ 


१४१५२५५२७८ / 


१५१ ९ ००७८३१ / 


१२०५१६१२ ॥ 


६४५६१३२७८ / 


६५७६६४८२० / 


३०५११६८० 


९ ५६७ ९९ १२ ॥ 


१२६१ ९ १५ ९ २ ॥ 


३८१७६०१७ 


८०४८१८५८ 


११८६५७८७५ / 


२५ लघुसिंचाई 
२६ निवृत्ती वेतने व इतर सेवानिवृत्ती लाभ २७ संकिर्ण जमा 


0 


२८४३४० 


२८४३४० / 


२८ जि.प्रा.वि.यं. 


३०००००० 


३०००००० 


३०७२०३१४० 


११३ ९ ७७२४७८७ / 


९ ५३६६३७३३ 


१२६५८५ ९ १६६० 


५१५१८२११८ 


१०२१ ९ १७८०१५ / 


९ २४२३१०४६ 


११६५८५ ९ १२५ ९ || 


एकुण महसुली 
भांडवली 


भाडवला भाग -१ 


२५२४०८००० 


२४३५८३५५२ 


४ ९ ५१ ९ १५५२ 


३३५१४५३२५ 


२४१८१४०८३ 


५७६१५ ९ ४०८ / 


भांडवली भाग -२ 


O 


0 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


१ ( अ ) कज 


O 


0 


0 


0 


२ विभाग र बिनव्याजी कर्जे 


O 


. 


0 


0 


३ अर्थाषाय हस्तांतरण 


O 


४ अनामत व तसलमात 


१७५७०६५०५ 


१२०३८५३४५१ / 


१० ९ २०६६८० 


१४८८७६६६३६ 


३००००००० 


३००००००० 


१६४६६५१६ 


५ निलंबन लेखा ६ वित्त प्रेषण 


O 


२१००२१२६४ 


८३३६४६०६६७ / 


४३६८२४४७४ 


८२८३३७६४०५ 


३३७२०३१४० 


११६५०१३२७८७ 


११ ९ ७२४७२८५ / 


१३१८४५८३२१२ 


९ १७४४६४८३ 


२०० ९ ४६३७४५८ 


१७१२०७६२८३ 


२२७०७६ ९ ३७०८ 


| एकुण एकुण सुरुवातीचे शिलकेसह 


१३३४०२००० ९ 


२३४०२८ ९ २६८१ ] 


२४ ९ ८ ९ ७२१८३ 


२७२३५८८४८७३ | 


जिल्हा परिषद , नागपूर 


सन २०१ ९ -२० च्या वार्षिक लेख्यांचा खर्चाचा अहवाल ( पंचायत समितीच्या खर्चाच्या एकत्रित रकमेसह ) 


अदाजपत्रक वर्ष २०१ ९ -२० 


सन २०१ ९ -२० चा प्रत्यक्ष खच 


अ.क्र . 


हिशोबाचे सदर 


जिल्हा परिषद सेस फंड 


हस्तातरात याजना 


अभिकरण योजना 


एकुण 


जिल्हा परिषद सेस फंड 


हस्तांतरीत योजना 


आंभकरण योजना 


एकुण 


१ ( अ ) प्रशासन 


२०४७६६०० 


२०४७६६०० 


१४७५१८८८ 


१४७५१८८८ 


१२०५३- सामान्य प्रशासन 


१५३३७३२७१३ 


१५३३७३२७१३ 


१५६३६२३२ ९ १ 


१५६३६२३२ ९ १ 


३/२२०२ - शिक्षण विभाग 


२२८४८५०० 


५ ९ ६७५२ ९९ ०६ 


५ ९९ ०३७८४०६ 


१ ९ ६३१४७४ 


५४३४८७३ ९ ०२ 


५४५४५०५३७६ 


४ / २०५ ९ इमारती व दळणवळण 


१०२ ९ ०७००० 


१७००५५ ९ २० 


२७२ ९ ६२ ९ २० 


९ १०४७८८ ९ 


२५३३६४२६२ 


१०३४१८१७४ 


४४७ ९ १०३२५ 


५/२७०२ - पाटबंधारे 


११६७५००० 


९ ५६७ ९९ १२ 


११४०००००० 


२२१३५४ ९ १२ 


१७२३१३ ९ ३ 


७७५५१२६ ९ 


५१ ९ ६८० ९ 


९९९ ७ ९ ४७१ 


६/२२१० - आरोग्य 


१२२५४१०० 


४८३८६३ ९ ७१ 


२१४२५५ ९ १३ 


७१०३७३ ९ ८४ 


१०३५४८४३ 


४४ ९ ६१८०१३ 


१७०६८८१५४ 


६३०६६१०१० 


२२१५ - ग्रामीण पाणी पुरवठा 


४१७११६४८ 


१७०००६८५८ 


३४२५८५००० 


५५४३०३५०६ 


८४७८७६७ 


२८५५६५१८१ 


३२३३०३ ९ ४८ 


६१७३४७८ ९ ६ 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


८२४०१ कृषि 


१००४०००० 


४४०६५३४ ९ 


१४५१४८४१० 


१ ९९ २५३७५ ९ 


८ ९ ७६८३१ 


३८४७२२०५ 


६७४६१४०० 


११४ ९ १०४३६ 


९ / २४०३ - पशुसवधन 


१००३८००० 


१ ९ ८५४३७१० 


२०८५८१७१० 


५४४७ ९ ४६ 


१३८२ ९ ११ ९९ 


१४३७३ ९ १४५ 


१० / वने 


३१ ९ ०००० 


३१ ९ ०००० 


११/२२२५ - समाज कल्याण 


५१७५३००० 


६२१८८७२२५ 


८५५५३००० 


७५ ९ १ ९ ३२२५ 


६२४७५१५४ 


८०७ ९९ ६२६६ 


८०३५७१०५ 


९ ५०८२८५२५ 


१२ महिला व बाल कल्याण विभाग 


४४०८२१५३ 


२७७८४ ९ ४५ 


७६१२१४१० 


१४७ ९ ८८५०८ 


१५१३७०५२ 


२३५ ९ १११० 


८७७०१२ ९ १ 


१२६४२ ९ ४५३ 


१३ पंचायत 


५ ९९ ५२०० 


१४ ९ ६४५५२७८ 


१५०२४५०४७८ 


२०८२०७८३३ 


८१४८०६६४८ 


१०२३०१४४८१ , 


१४ घसारा निधी 


३०००००० 


३०००००० 


३००००० 

1000 


३०००००० 


१५ निवृत्ती वेतन व इतर भत्ते 


४६०२१३६ 


४६० ९ १३६ 


१६ संकिर्ण 


० 


( एकुण महसुली खर्च 


३३६७८१२०१ 


१०८० ९ ६०५७८७ 


९ ७७६६३७३३ 


१२१२४०५०७२१ 


४६ ९ ३५०२०६ 


९ ८ ९ ० ९ ४३३४६ 


८३८२०६८८१ / 


१११ ९ ८५००४३३ 


९ 


१० 


जिल्हा 
परिषद 
, 
नागपूर सन २०१ ९ -२० च्या वार्षिक लेख्यांचा खर्चाचा अहवाल ( पंचायत समितीच्या खर्चाच्या एकत्रित रकमेसह ) अंदाजपत्रक वर्ष २०१ ९ -२० 

सन २०१ ९ -२० चा प्रत्यक्ष खच जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तांतरीत योजना भिकरण योजना एकुण 
जिल्हा परिषद सेस फंड हस्तातरात याजना आभकरण योजना 


अ.क्र . 


हिशाबाच सदर 


एकुण 


भाडवल 


भाडवल भाग -१ 


६२२५०० 


८४०५२७००० 


२१ ९ ५८३५५२ 


१०६०७३३०५२ 


१०३ ९ ४६६ 


१० ९ ५३३१०५७ 


११०७४०३०६ 


१२०७११०८२ ९ 


भाडवल भाग -२ 


( अ ) कजे 


0 


० 


. 


विभाग २ बिनव्याजी कर्जे 


० 


० 


विभाग ३ - अनामत व तसलमात 


१२८७७ ९ ५०१ 


८० ९ ८०६२ ९ ८ 


९ ८७००४०८ 


१०३७२८६२०७ 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


एकूण भाडवल 


१२ ९ ८१८ ९ ६७ 


१ ९ ०५१३७३५५ 


२० ९ ४४०७१४ 


२२४४३ ९ ७०३६ 


वित्त प्रषण 


२२०० ९ १२६४ 


८३३६४६०६६७ 


४३६८२४४७४ 


८ ९ ८३३७६४०५ 


एकुण खर्च 


३३७४०३७०१ 


११६५०१३२७८७ 


११ ९ ७२४७२८५ 


१३१८४७८३७७३ 


८० ९ २६०४३७ 


२०१३२५४१३६८ 


१४८४४७२०६ ९ 


२२४२६२७३८७४ 


शेवटची शिल्लक 


५२४७५ ९ ५७२ 


३२७०३५१३१३ 


१०१४५००११४ 


४८० ९ ६१० ९९९ / 


एकुण शवटचे शिल्लकेसह 


१३३४०२००० ९ 


२३४०२८ ९ २६८१ 


२४ ९ ८ ९ ७२१८३ 


२७२३५८८४८७३ 


योगेश 
कुंभेजकर 
, 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


जिल्हा परिषद , नागपूर . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २३-२९ , २०२१ / आश्विन १-७ , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M - 2144 


NOTICE 


TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED 


Registered Office : Nirmal Building , 9th Floor , Nariman Point , Mumbai 400 021 . 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
have been lost / mislaid and the holder ( s ) of the said securities / applicants have applied to the 
Company to issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 


Name of the Holders 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 
Numbers 


1176 


Sharda Auluck ( Decd ) & 
Archna Auluck ( Decd ) . 


Equity Shares 
of Re . 1 / - each . 


489483265-489483411 
978900123-978900416 
1970640011-1970640598 
480287879-480288025 


ANIL AULUCK & SUNIL AULUCK . 


Ludhiana , 
Date : 18th September 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


